प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
विभाग, ठाणे येथील २५ धरण स्थळी “ धरण देखरेख 
व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Dam monitoring 
and Data Management Techniques 
बसविण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा: २०२४/प्र.क्र.१३५/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च २०२४ 


वाचा: अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे पत्र क्र. 
प्रशा-३/१६७४, दि. ०६.०३.२०२४ 

प्रस्तावना: 

संदर्भाधिन पत्रान्वये मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसंधारण उपचार बांधकामांमध्ये “* धरण 
देखरेख़ व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Dam monitoring and Data Management Techniques)” 
वापरण्यासंबंधी प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. धरण सुरक्षा कायदा २०२१ संपूर्ण 
देशात दि. 30.92.2029 पासुन लागु करण्यात आलेला आहे. धरण सुरक्षा कायदा २०२१ च्या कलम ३० 
नुसार प्रत्येक धरणावर स्वतंत्र धरण सुरक्षा युनिट तयार करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सदर 
कायद्यानुसार धरणांच्या क्षतीग्रस्त होणारी जीवित व वित्तीय हानी टाळण्याच्या अनुषंगाने धरणांचे 
निरीक्षण, तपासणी तसेच देखभाल व दुरुस्ती अनुषंगिक बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

त्यानुषंगाने प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे येथील २५ धरण 
स्थळी जलसाठा व धरणपातळी संनियंत्रित करण्यासाठी “धरण देखरेख़ व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली” 
बसविणे प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित करण्यात आळेली प्रणालीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात 
आलेला असून मुख्य लक्ष SCHR वर केंद्रित करण्यात आलेले आहे. धरणाच्या सद्यस्थितीची माहिती 
मिळवणे हे या प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे. या प्रणाळीमध्ये माहिती मिळवणे, व्यवस्थापन करणे, संकलित 
करणे व विविध पद्दतीने प्रदर्शित करणे याबाबींचा समावेश आहे. तसेच सदर प्रणालीमध्ये आलर्म 
सिस्टीमचा समावेश करण्यात आलेला असून त्यामुळे तात्काळ माहिती मिळून पुर नियंत्रण व कोणत्याही 
प्रकारचे नुकसान थांबविण्यास मदत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२४/प्र.क्र.१३५/जल-१ 


त्यानुषंगाने प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे येथील २५ धरण 
स्थळी “धरण देखरेख व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Dam monitoring and Data Management 
Techniques)” बसविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे येथील “जोडपत्र अ* नुसार 
२५ धरण स्थळी “धरण देखरेख व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Dam monitoring and Data 
Management Techniques)” बसविण्याबाबतच्या एकृण रु. २,३४,६९,५७८/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
चौतीस लक्ष एकोणसत्तर हजार Waal अठ्यात्तर फक्त) या किंमतीच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त २५ पैकी प्रत्येक कामास स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. Breer 
एकत्रित केलेला आहे 

२. सदर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 

४. कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

५. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण 
पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

६. सदर प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली असल्याने प्रस्तावात 
अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास सर्वस्वी प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील. 

७. केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 


८. धरण स्थळी “धरण देखरेख व माहिती व्यवस्थापन प्रणाळी (Dam monitoring and Data 


Management Techniques)” बसविण्यात यावी व त्याबाबतचे उपयुक्‍तता अहवाल शासनास 


सादर करण्यात यावा. 


२.० या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
लेखाशिर्ष मागणी क्र.झेड एच- ५ 
(०२)(०२) लहान पाटबंधारे योजना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२४/प्र.क्र.१३५/जल-१ 


४७०२ ए ०५५ 
१०१ ते २५० हेक्‍टर सिंचन क्षमता 
परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम) 
५३, मोठी बांधकामे 
३. प्रस्तुत आदेश प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१८१८४२२४२६ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 


Date: 


(३ 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी. 

कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (जल-१) 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधान सभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 
४) सर्वमा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५) सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

) 

) 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we lee COOOL a 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२४/प्र.क्र.१३५/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र 'अ* 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे येथील २५ धरण स्थळी “ धरण देखरेख 
व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Dam monitoring and Data Management Techniques 
बसविण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत गोषवारा... 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२४/प्र.क्र-१३५/जल-१, दिनांकः- १६ मार्च २०२४. 


ओ- | वस्तुवसेवा | कामगार 
अ.क्र. योजनेचे नाव तालुका | जिल्हा किण करपाक तन एकूण 
चिव २ ३ | ४ | ५ ६ | ७ | ८ 
षि oe राजापूर | रत्नागिरी | ८२१९८४.६ | १४७९५७ | ८२२० | ९७८१६२ 
कोंडवाडी | 
२ | ल.पा. योजना वाटूळ | राजापूर | रत्नागिरी | ८२१९६४.८ | १४७२५४ | ८२२० । ९७८१३९ 
३ | ल.पा. योजना कशेळी | राजापूर | रत्नागिरी | ८२४२८३.३ | १४८३७१ ८२४३ NEP 
४ | ल.पा. योजना परुळे | राजापूर | रत्नागिरी | ८२४५३६.५ | १४८४१७ | ८२४५ | ९८११९९ 
: ल.पा. योजना लांजा रत्नागिरी | ८२२९८७.६ | १४८१३८ ८२३० ९७९३५६ 
हर्दखळे 
६ | ल.पा. योजनाकुवा | लांजा | रत्नागिरी | ८२३२५०.७ | १४८१८५ । ८२३३ । ९७९६६९ 
७ Soa राजापूर | रत्नागिरी | ८२२७५६.१ | १४८०९६ ८२२८ तितर 
गोपाळवाडी | 
८ | ल.पा. योजना कोंडगे | लांजा | रत्नागिरी | ८२४२३९.८ | १४८३६३ । ८२४२ as 
९ । ल.पा. योजना इंदवटी | लांजा | रत्नागिरी | ८२२५५८.३| १४८०६० । ८२२६ SEOs 
शि 0000) चिपळूण | रत्नागिरी | ७७०२४१ | १३८६४३ ७७०२ Sines 
राजेवाडी व 
। ११ | ल.पा. योजना मोडे | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ७७०२४१ | १३८६४३ ७७०२ pa 
१२ | ल.पा. योजना कोसबी | चिपळूण | रत्नागिरी | ७७०२४१ | १३८६४३ ७७०२ Ses 
१३ | ल.पा. योजना जुवाठी | राजापूर | रत्नागिरी | ८२३९८२.६ | १४८३१७ | ८२४० | ९८०५४० 
१४ | ल.पा. योजना | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | ७६६७०४.८ | १३८००६.८५ | ७६६७.०४ | ९१२३७८.६५ 
ल.पा. योजना कणकचली Rye 
नर शिरवळ कणकवली | सिंधुदुर्ग | ७५४९१८.५ | १३५८८५.३३ | ७५४९.१८ | ८९८३५३.०२ 
हल ee bla ती सिंधुदुर्ग | ७५३४६८ | १३५६२४.२४ | ७५३४.६८ | ८९६६२६.९२ 
विलवडे 
ae ल.पा. योजना कणकवली सिंधुदुर्ग ७८७५५९ | १४१७६०.६२ | ७८७५.५९ | 830984.29 
जानवली 
ल.पा. योजना 
१८ सावडाव कणकवली | सिंधुदुर्ग | ७५६७३२ | १३६२११.७६ | ७५६७.३२ | ९००५११.०८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२४/प्र.क्र.१३५/जल-१ 


१९ oe वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ७८७५५९ | १४१७६०.६२ | ७८७५.५९ | ९३७१९५.२१ 
कोकिसरे 

ल.पा. योजना 

२० नानिवडे वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ७५५८२५ | १३६०४८.५ । ७५५८.२५ | ८९९४३१.७५ 
(महाजनवाडी) 

२१ 00000... कणकवली | सिंधुदुर्ग | ७८९३७२ | १४२०८६.९६ | ७८९३.७२ | ९३९३५२.६८ 
(जामदारवाडी) । £ व 

२२ | ल.पा. योजना कुरवळ | खेड रत्नागिरी | ७५६७३२ १३६२१२ ७५६७ ९००५११ 
ल.पा. योजना न 

२३ ae मंडणगड | रत्नागिरी | ७५६७३२ १३६२१२ ७५६७ ९००५११ 

२४ | ल.पा. योजना ]ोल्डी खेड रत्नागिरी | ७५६७३२ १३६२१२ ७५६७ ९००५११ 

२५ | ल.पा. योजना तुळशी | मंडणगड | रत्नागिरी | ७५६७३२ १३६२१२ ७५६७ ९००५११ 

२३४६९५७८ 


एक्याऐंशी फक्त) 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


एकुण रु. २,३४,५९,५८१/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौतीस लक्ष एकोणसत्तर हजार पाचशे 


